अपर कामगार आयुक्त, गट-अ संवर्गातील 
अधिका-यांची दि.०१.०१.२०२० रोजीची 
अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी . 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ज्येष्ठता-२०१८/प्र.क्र.२१/कामगार-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: ०६ जानेवारी, २०२१ 


वाचा : 


१. शासन निर्णय क्रमांकः ज्येष्ठता-२०१८/प्र.क्र.२१/कामगार-८, दि.२०.१०.२०२० 
२. कामगार आयुक्तांचे पत्र क्र.आस्था/अकाआ/सेज्ये/१२२०/कार्या.२/४६४, दि.२९.१०.२०२० 


शासन निर्णय:- 

उपरोक्‍त अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये अपर कामगार आयुक्‍त, गट-अ या पदावरील 
अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्यात आली होती. 
सदर सेवा ज्येष्ठता यादीवर उपरोक्‍त अ. क्र. २ येथील पत्राद्वारे संबंधित अधिकाऱ्यांचे आक्षेप प्राप्त झालेले 
असून सदर आक्षेप याद्वारे अमान्य करण्यात येत आहेत. त्यानुसार सोबत जोडलेल्या “प्रपत्र-अ* मध्ये 
दर्शविल्यानुसार अपर कामगार आयुक्‍त, गट-अ संवर्गाची दिनांक 09.09.2020 रोजीची अंतिम सेवा 
ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्यात येत आहे. ही सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करताना प्रतिवर्षी १ जानेवारी हा 
आधारभूत दिनांक मानण्यात आलेला आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१०६१५४०४१७६१० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


व र Digitally signed by Shital Sachin Nikam 
S h ital Sac h in DN: CN = Shital Sachin Nikam, C = IN, S 
= Maharashtra, O = Government of 


. Maharashtra, OU = Industries Energy And 
N | ka aa Labour Department 
Date: 2021.01.06 15:44:37 +05'30' 


(शितम स. निकम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. कामगार आयुक्‍त, कामगार भवन, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पुर्वा, मुंबई ४०००५१. 
२. संबंधित सर्व अधिकारी (कामगार आयुक्त यांचे मार्फत) 
३. निवड नस्ती (कामगार-८) 


शासन निर्णय क्र.ज्येष्ठता-२०१८/प्र.क्र. २१/कामगार-८, दिनांक ०६ जानेवारी, 2029 सोबतचे प्रपत्र- “अ 
कामगार आयुक्त, मुंबई व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील अपर कामगार आयुकत, गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२० 


रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची 
अ.क्र. ज्येष्ठता | नांव प्रवर्ग जन्मतारीख । नियुक्‍ती नियुक्तीचा | ज्येष्ठता =| सेवानिवित्ती | शैक्षणिक | अभिप्राय 
क्रमांक (नियुक्‍ती दिनांक मार्ग दिनांक दिनांक अर्हता 
नंतर (सरळसेवेने / | /ज्येष्ठतेचा 
प्रवर्ग मर्यादीत मानीव 
बदलला विभागीय दिनांक 
असल्यास परीक्षेद्वारे 
त्याचा नियुक्‍त 
दिनांक) उमेदवारांचा 
गुणवत्ता 
क्रमांक व 
परीक्षेचे वर्ष ) 
(| १३ श्री. ART. लाकसवार | AAA । ११.०२.१९६१ | ११.१०.२०१८ | पदीोन्नती ११.१०.२०१८ | २८.०२.२०१९ | बी.कॉम. | सेवानिवृत्त 
2. १४ श्री.अ.द.काकतकर ।खुला ३०.१२.१९६२ ०४.१०.२०१८ । पदोन्नती 0¥.90.209¢| 39.92.2020 बी.एस.सी., | सेवानिवृत्त 
.एल.बी. 
= १५ श्री.वि.के.बुवा FAT. | १७.११.१९६५ ०३.१०.२०१८ | पदीन्नती ०३.१०.२०१८| 30.99.2023 बी.काम., | कार्यरत 
म.बी.ए. 
(फायनान्स) 


Shital Sachin Nikam 


Digitally signed by Shital Sachin Nikam 


DN: CN = Shital Sachin Nikam, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government of Maharashtra, OU = 


Industries Energy And Labour Department 
Date: 2021.01.06 15:44:55 +05'30' 


(शितल स. निकम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


